डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश 
योजनेस मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.५४/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- 99 मे, २०२२. 


संदर्भ:- शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.५४/ऊर्जा-५, दि.१२.०४.२०२१ 


संदर्भिय शासन निर्णयान्वये “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जीवन wert योजना” दि.१४.०४.२०२१ ते 
०६.१२.२०२१ या कालावधीत राबविण्यात आली. या कालावधीत १२,१०२ घरगुती वीज जोडण्या अनुसुचित जाती व 
अनुसुचित जमाती वर्गवारीतील लाभार्थ्यांना देण्यात आल्या आहेत. 

उपरोक्त लाभार्थ्यांकडून मिळालेला प्रतिसाद पाहता व वीजजोडण्यांची भविष्यातील मागणी पाहता सदर 
योजनेचा कालावधी दि.०६.१२.२०२२ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०५१११५११४४००१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRASHANT 
PUNDLIK BADGER 


(प्रशांत पुं. बडगेरी ) 
उप सचिव 
प्रत :- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा. 
४. मा. मंत्री (ऊर्जा) नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 
५. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
९. अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१०. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
११. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई -५१. 
१२. निवड नस्ती ऊर्जा -५. 


